प्रगती प्रकाशंन 
मॉस्को 


“हुएश! आलो बुवा एकदाचा या जगात ! ” अड्याच्या कवचामधून डोके बाहेर काढीत 
कोंबडीचे पिल्लू चिवचिवले . “ अरेच्चा ! बाहेर एवढा उजेड का?” । 

त्याने एकदा एकीकडे पाहिले, मग दुसरीकडे पाहिले आणि त्याची नजर वर गेली तशी 
सूर्याच्या तेजस्वी किरणांनी त्याचे डोळे किलकिले झाले. 

“अच्छा ! तुझ्यामुळं हा एवढा उजेड पडलाय , ” सूर्याला उद्देशून पिल्लू बारक्या आवाजात 
कुचकुचले . “तू कसा छान चकचकोत आणि माझ्यासारखाच पिवळा आहेस . फक्त तू तिथं वर 
कुठंतरी आहेस आणि मी खाली आहे एवढाच फरक! म्हणजे तू माझ्याआधी जन्माला आला 
असावास . नाहीतर एवढं उंच चढून जायला तुला वेळ कसा मिळाला असता?” 

पण सूर्याने त्याला काहीही उत्तर दिले नाही. तो नुसता त्याच्याकडे पाहून हसला . 

कोंबडीचे पिल्लू धडपडत अंड्यातून बाहेर पडले आणि आपल्या काटकुळ्या तंगड्यांवर उड्या 
मारीत ज़वळच्या उबदार गवतावर गेले. 


एकाएकी त्याच्या नजरेचा एक छोटेसे तपकिरी घर दिसले. त्या घराला मधोमध एक वाटोळे 
भोक होते . त्या घरातून कुणाचा तरी घोरण्याचा आवाज येत होता. 

पिल्लाने आपल्या इवल्याशा चोचीने त्या घराच्या एका बाजूला ठोठावले. 

“कू & कू! कुणी आत॑ अहि कां?” त्याने हाक घातली. 

कुणीच उत्तर दिले नाही. 

“अरे मला उत्तर दे ना! ” पिल्ल पुन्हा ओरडले. 

कुणाची तंरी चिडकी गुरगुर धरातून ऐकू आली आणि एका कुत्र्याच्या पिल्लांचे केसाळ 
मुंडके त्या भोकातून बाहेर डोकावले. 

“ कोण आहिस॑ तू?" कोंबडीच्या पिल्लाने विचारले. 

कुंत्र्याच्या पिल्लाने झोपाळू नंजरेने त्यांच्याकडे पाहिले. 

“भी या कुत्र्याच्या घराचा भालक आहे. हे घर माझं आहे, ” कुत्र्याचे पिल्लू म्हणाले . 

कोंबडीच्या पिल्लाने गपकन डीळे मिटले आणि पुन्हा उघडले. . 

“तू... अं अं..,. मालक .... या... या घरांचा?” 

“ होय , ” जांभई देत कुत्र्यांचे पिल्लू म्हणाले. 

कोंबडीच्या पिल्लाने त्याला एकदा सावकाशपणे न्याहाळले . 

“ च॑ल आपण खेळू या,” ते म्हणाले. 

“ तुझ्याजवळ खेळायला काही आहे?” 

हु. ने...» गोह च 

“ नाही? मग काय गंमत?” 

“ आपण खूप गंमत करू, तू चिंता करू नको. बघ मी काय करतो!” 

आणि कोंबडीच्या पिल्लाने खूप वेळा टणाटणा उड्या मारून दाखवल्या. 


ज्‌ . भे .& 
भम 2“ शड ककी. “४५८५ > ४५ * डॉ 
कः पर्ण र व र 
ह हर्थर. 42 4:63 न 

गर), महर ४ ऊन *.% 22”. 
ती. शट. वि 


1.1. ४ ७६ 


रड”. ४:22 


पण कुत्र्याच्या पिल्लाने पुन्हा एकदा जोरदार जांभई दिली आणि ते घरात गुड्प झाले. 

कोंबडीच्या पिल्लाने खूप विचार केला. | 

“ अरेच्चा ! मी माझ्या अंड्याच्या कवचाला विसरलोच ! ” ते ओरडले. “ अरे ए; चल बाहेर 
ये आणि माझं कवच बघ!” 

कुत्र्याच्या पिल्लाने एकदा नापसंतीने गुरगुर केली आणि ते घराबाहेर आले. 

“यापेक्षा दुसरं काही चांगलं मला दाखवायचं तुला सुचलं नाही का?” त्याने विचारले. 
“ हृथे ! तुझं हे भिकार जुनाट कवच मी एका फटक्यात फोडून टाकीन! हे बघ-हे अस्सं! 
बघ , त्याचा कसा भुगा झाला ! ” असे म्हणत त्याने त्या कवचावर पाय आपटून त्याचा चुरा 
केला. 

कोंबडीच्या पिल्लाला खूप वाईट वाटले. 

“कवचाशिवाय माझ्याकडं आणखी खूप खूप गोष्टी आहेत, ” ते म्हणाले. “माझ्याकडं... 
माझ्याकडं ...” 


त्याच्या भोवती कितीतरी खजिने होते : हिरवेगार गवत , रंगीबेरंगी फुलपाखरे , सूर्याची 
हसरी किरणे , चमचमणारी उबदार पाण्याची डबकी! 

“ माझ्याकडं ... तो आहे! ” सूर्याला दाखवीत कोंबडीचे पिल्लू उद्गारले . 

कुत्र्याचे पिल्लू मनापासून हसले. 

“काय? सूर्य? मूख आहेस ! सूर्य कुणाचाच नाही.” 

“ कुणाचाच नाही?” 


र्र नाही र 044 


“पण .. पण ... मला सांग ... कुत्र्याचं घर कुणाचं?” 


ब्र 
७? 


> कर “८” 
कॅ णि णि सूर्य कुणाचा?” 
_____ “कुणाचाच नाही.” 4 
“कुणाचाच नाही? मग असं 
कोंबडीचे पिल्लू ऐटीत पावले टाकी 
___ “थांब थांब! ” सावध ६ 
_____ काय?" 


> माझा होईल. ” ज्य. 
बघ, एक मिनिट थांब. मी जर माझं अर्ध घर तुला दिलं ... 
घेणार नाहीस ? घेशील काय?” | 
“तुझं अर्ध घर? कशाला? ते घेऊन मी काय करू?" रं 
_ “म्हणजे तुला माहीत नाही ती पिल्लाने आश्चर्याने विचारले 
तू तुझ्या अर्ध्या घरात राहशील मी माझ्या अर्ध्या घरात राहीन. ” 


“ठीक आहे, ” कोंबडीच्या पिल्लाने कबुली दिली. 


आपल्या शेपटीला आनंदाने एक झटका देऊन कुत्र्याच्या पिल्लाने घरात सूर मारला आणि 
एक नवी कोरी करवत बाहेर काढली . करवतीची करकर चालू झाली आणि जमिनीवर 
लाकडाचा भुस्सा पसरला . कुत्र्याचे धर सजीव वस्तूसारखे थरथरले आणि एकदम त्याचे बरोब्बर 
दोन तुकडे झाले . त्या दोन तुकड्यांच्या मधोमध कुत्र्याचे पिल्लू बसळे आणि आपल्या करामतीवर 
खूष होऊन हसले . त्याच्या अंगभर लाकडाचा भुस्सा चिकटला होता आणि थोडा भुस्सा त्याच्या 
जिभेवर चिकटला होता. 

कोंबडीचे पिल्लू धावत त्याच्याकडे गेळे आणि त्याने फुकर घालताच दोघांच्याही नाकांमध्ये 
गुदगुल्या झाल्या व ती दोघेही जोरात शिंकली . 


“बघ! सारं काम पार पाडल, ” कुत्र्याचे पिल्लू म्हणाले . “ आता आपल्याला प्रत्येकाला 
स्वत:चं घर आहे. चल आत जाऊ या.” 

ती आपापल्या घरात गेली आणि कुत्र्याचे पिल्लू आपल्या पुढील पंजांवर डोके टेकून विसावले . 

“ काय मस्त कल्पना होती , होय की नाही?” त्याने विचारले. 

“ होय , मलाही तसं वाटतं, ” थरथर कापत एका कोपर्‍यात लगपण्याचा प्रयत्न करीत कोंबडीचे 
पिल्लू म्हणाले, कारण एकाएकी हबा थंड झाली होती व काही केल्या त्याला ऊब आणता येत 
नव्हती . 

सूये ढगामागे लपला आणि त्याच्याभोवतालचे सारे काळेकुट्ट व कुरूप दिसू लागले . गार 
वारा वाहू लागला आणि पावसाचे थब जमिनीवर कोसळू लागले. 

“ ए॒ कोंबडीच्या पिल्ला 5 ! ” कुत्र्याच्या पिल्लाने हाक मारली. 

“ काय?” कोंबडीचे पिल्लू अगदी बारीक आवाजात ओरडले. 


४१७0-39 "40 अँ”: ०-१. 
*4५..५. ५ ०१७७०५५५९१» १०७०५३० .- ०५, -ज >> 


त. र "* 
न रय >> “अ की 
र न श्र " > प टना 
जी: (2 /फूईक >”: कर 
>: जा दी ग्व्क् द. 
म, “ ० रजि 3800 त. ओळ भे 
र ह जय 
प क १ 
न्य डर 
ह ७ 


र्ड 


“आपण दोघे एकमेकांच्या घरांना भेट देऊ या.” 

“माझी हरकत. नाही. पण प्रथम कोण कोणाला भेटणार?” 

“तू येऊन मला भेट.” 

“ठीक आहे! ” आणि कोंबडीच्या पिल्लाने पावसात उडी मारली व ते कुत्र्याच्या पिल्लाला 
भेटायला धावले . पण कुत्र्याच्या पिल्लाच्या घरातही त्याच्या घरासारखीच थंडी वाजत होती आणि 
मजा येत नव्हती. ती दोघेही एकमेकांना घट्ट बिलगून बसली आणि गप्प राहून काळ्याकुट्ट 
डबक्यांकडे एकटक 'पाहू लागली . थंडीमुळे कुत्र्याचे पिल्लू मोठमोठ्यांदा उचक्या देऊ लागले. 

“आपण' असं करू 'या?” कोंबडीचे पिल्लू म्हणाले. 

“ काय ?” कुत्र्याच्या पिल्लाने विचारले व पुन्हा जोरात उचकी दिला. 

“ आपण माझं अर्ध घर तुझ्या घराला जोडू या का? मग आपल्याला सबंध घर होईल आणि 
आपण त्यात दोघं एकत्र राहू!” 

कोंबडीचे पिल्लू हसले आणि त्याच्याबरोबर कुत्र्याचे पिल्ठ्ही हसू लागले . त्यांना एवढा 
आनंद झाला होता की काही विचारू नका. ती दोघे सारखी हसत सुटली . 


तेवढ्यात सूय पुन्हा आकाशात चमकू लागला . तो ढगामागून बाहेर आला, त्याने पावसाचे 
थेंब झटकून टाकले आणि जमिनीवरील त्या छोट्या तपकिरी घरकुलामधून त्याच्याकडे टक लावून 
पाहणार्‍या चकचकीत डोळ्यांच्या दोन जोड्या त्याने पाहिल्या . सूये त्या घरावरून जाताना खूप 
खाली झुकला , त्या दोन मित्रांकडे पाहून त्याने मान डोलावली व जंगलापलिकडे तो दिसेनासा 
झाला. 

“तो बघ! तो परत नाहीसा झाला , ” मावळणार्‍या सूर्याकडे पहात कोंबडीचे पिल्ल दु:खाने 
म्हणाले . 

“पण तो काही कायमचा गेला नाही , ” कुत्र्याच्या पिल्लाने धीर देत म्हटले . “ तो आपल्याला 
रोज भेटायला येईल . आता तो आपल्या दोघांचा झालाय , तुझा आणि माझा ! ” 


